अकृषि विद्यापीठातील Rad असलेली शिक्षकीय व 
शिक्षक समकक्ष पदे भरण्यावरील निर्बंध शिथील 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:- संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१६६-अ/१७/विशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :-०७ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक:पदनि-२०१६/प्र.क्र.३०/२०१६/आ.पु.कक्ष, दि.२५मे, २०१७ 
२. शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक:पदनि-०६१७/प्र.क्र.२०/२०१६/आ.पु.क., दि.९ जून, २०१७ 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक:पदनि-०६१७/प्र.क्र.२०/२०१६/आपुक, दि.२९ जून, २०१७ 
प्रस्तावना :- 
संदर्भाधीन क्रमांक (१) येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक २५ मे, २०१७ नुसार 
आकृतिबंध अंतिम मंजूर होईपर्यंत नवीन पदनिर्मिती तसेच पदभरतीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. 
तसेच सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यासाठी विचारात घ्यावयाच्या बाबींसदर्भात संदर्भाधीन क्र.३ 
येथील शासन परिपत्रकान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. त्यानुसार विभागाच्या 
नियंत्रणाखाली असलेली अकृषि विद्यापीठातील शिक्षकीय पदांचा आकृतीबंध सुधारित करण्याची 
कार्यवाही सुरू आहे. सुधारित आकृतीबंध अद्याप निश्चित न झाल्याने व सन २०१७ पासून नवीन 
पदभरतीवर निर्बंध असल्याने या काळात सेवानिवृत्ती व इतर कारणास्तव होणारी रिक्‍त पदे भरता आली 
नाहीत. 
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हीत विचारात घेऊन, संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये गठीत 
उपसमितीच्या दि.१६.०७.२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत उपसमितीने विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या 
१५ अकृषि व अभिमत विद्यापीठांसाठी मंजूर पदांच्या ८० टक्के इतक्या मर्यादेत पदभरती करण्यास 
मान्यता दिलेली आहे. सदरहू उपसमितीने दिलेल्या मंजूरीनुसार विभागाच्या अधिनस्त असलेली 
राज्यातील अकृषि विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठांमधील रिक्‍त असलेली शिक्षक व शिक्षक समकक्ष पदे 
भरण्यास झासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
शासन या शासन निर्णयान्वये विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या १५ अकृषि विद्यापीठे, शासन 
मान्य अभिमत विद्यापीठांसाठी मंजूर असलेल्या एकूण पदांपैकी ८० टक्के इतक्या मर्यादेत पद भरती 
करण्यास मंजूरी देत आहे. त्याबाबतचा सविस्तर तपशील सोबतच्या जोडपत्र-१ मध्ये दर्शविण्यात आला 
आहे. 
२. वरील पदभरतीची मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून असेल. 
i अकृषि विद्यापीठांनी Rea पदांची पदभरती करताना ज्या शैक्षणिक विभागातील पदे 
भरण्याची आवश्‍यकता आहे, त्याच शैक्षणिक विभागातील पदे भरण्यास प्राधान्य द्यावे. 
i) Ue भरतीस मान्यता दिलेल्या पदांपैकी जास्तीत जास्त सहायक प्राध्यापकाची पदे 
भरण्यास प्राध्यान्य द्यावे. 
॥) अकृषि विद्यापीठांनी पदभरती करताना विद्यापीठासाठी एकूण मंजूर असलेल्या पदांपैकी 
८०% इतक्या मर्यादेत पदे भरली जातील याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१६६-अ/१७/विशि-१ 


iv) मान्यता दिलेल्या शिक्षकीय पदांची पदभरती करताना संबंधित शौक्षणिक विभागाचे 
मूल्यांकन (१००७०॥०॥) पुर्नमूल्यांकन (Reaccreditation) होण्याकरीता आवश्‍यक 
असलेली मर्यादा विचारात घेऊनच शिक्षकीय पदाचे वाटप करण्यात यावे 

v) पदभरतीची कार्यवाही करताना सदर पदासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग, अखिल 
भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने वेळोवेळी विहित pect व राज्य शासनाने स्वीकृत 
केलेली शैक्षणिक अर्हता, पात्रता, अनुभव, राज्य शासनाचे प्रचलित आरक्षण धोरण इ. 
बाबी विचारात घेऊन विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करून भरतीप्रक्रियेची कार्यवाही 
पुढील सहा महिन्यात पूर्ण होईल यादृष्टीने नियोजन करावे. 

३. सर्व अकृषि व अभिमत विद्यापीठांनी उक्त नमूद अटीनुसार व सोबतच्या जोडपत्र-१ मध्ये नमूद 
पदसंख्येच्या मर्यादेत पदभरती करण्यासंदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव तयार करून संचालक, उच्च 
शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत विभागाच्या मान्यतेसाठी तात्काळ सादर करावेत. 

४. मा. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग व सचिव (व्यय), वित्त विभाग यांच्या 
उपसमितीने दि.१६.०७.२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०८०७१६०६४८३७०८ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Vijay Eknath 53७) 
rash’ HIGHER AND TECHNICAL 
EDUCATION DEPARTMENT, pc ICods 00032, 


st: harasht 
V I a y E k n a i h S a b | e 2.5.4.20=ad74dd20b49c8ab0bc83f54f3d9c9157 1a6cd47aeb9a9f05783d44ca 


INumber=ad8df0c87ab8e6c9f8574ab838dd4c466ebe8 1828F43e76bfa0 
2129f8e862cd2, cn=Vijay h Sable 
Date: 2019.08.07 16:11:50 +05'30' 


(विजय साबळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मुंख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

मा. कुलगुरु, सर्व अकृषि विद्यापीठे. 

सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 

. कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे. 

१०. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), नागपूर/मुंबई, महाराष्ट्र/मुंबई १/२. 
११. लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 
१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१३. सर्व जिल्हा कोषाधिकारी यांची कार्यालये. 
१४. सर्व सहसचिव/उपसचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. निवडनस्ती (विशि-१) 


Cc AW A -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१६६-आ/१७/विशि-१ 


(उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१६६-अ/१७/विशि-१, दि.०७.०८.२०१९ 
सोबतचे जोडपत्र-१ 


क्र विद्यापीठाचे नाव मंजूर भरलेली | रिक्‍त | मंजूर पदाच्या पदभरतीस 
८०% पदसंख्या मान्यता 
रकाना क्र.(६-४) 

१ | २ ३ [ee षु ६ le | 

| a | मुंबई विद्यापीठ, मुंबई ३७८ १६७ | २११ ३०३ १३६ 

२ | एस.एन.डी.टी. महिला २५८ १२९ । १२९ २०७ ७८ 
विद्यापीठ, मुंबई 

3 | कवि कुलगुरू कालिदास ४३ २२ २१ ३४ १२ 
संस्कृत विद्यापीठ रामटेक 

४ । राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज | ३३९ १७९ । १६० २७१ ९२ 
नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 

५ | गोंडवाना विद्यापीठ, ४३ 23 २० ३४ शिका १ 
गडचिरोली 

६ | पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी ४६ 30 १६ ३७ ०७ 
होळकर सोलापूर विद्यापीठ, 
सोलापूर 

७ | शिवाजी विद्यापीठ, २६२ १३८ | १२४ २१० ७२ 
कोल्हापूर 

८ | सावित्रीबाई फुले पुणे ४०० २०९ | १९१ ३२० Lo 99 
विद्यापीठ, पुणे 

९ | डा. बाबासाहेब आंबेडकर २७२ १४४ | १२८ २१७ (93 
मराठवाडा विद्यापीठ, 
औरंगाबाद 

शी ० | कवयित्री बहिणाबाई चौधरी | ११ ८३ २८ ८९ ०६ 
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, 
जळगाव 

le १ | स्वामी रामानंद तीर्थ १६७ ११३ ५४ १३४ २१ 
मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 

१२ | संत गाडगेबाबा अमरावती १२१ ८४ ३७ ९७ १३ 
विद्यापीठ, अमरावती 

१३ | डेक्कन अभिमत विद्यापीठ, 43 २८ २५ ४२ १४ 
पुणे 

१४ | गोखले अभिमत विद्यापीठ, २४ a q १३ १९ ०८ 
पुणे 

१५ | टिळक महाराष्ट्र अभिमत १७ ०८ ०९ १३ ०५ 
विद्यापीठ, पुणे 
एकूण २५३४ १३६८ | ११६६ २०२७ ६५९ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


